ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमातंर्गत 
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन डेव्हलपमेंट (KFW) 
बँकेकडून प्राप्त कर्ज रु. १५.३८५० कोटी 
महापारेषण कंपनीस वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २३ मार्च, २०२१. 
वाचा : 
१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.५२६/उर्जा-७, 
दि.१०.११.२०१५. 
२. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.अपाऊ २०१७/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७, 
दि.०३.१०.२०१७. 
३. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१४२/उर्जा-७, 
दि.२६.११.२०१९. 
४. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०४/उर्जा-७, 
दि.२२.१०.२०११. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ०६/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 
७. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/उर्जा-७, 
दि.२२.१०.२०२०. 
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत पारेषण कंपनीच्या प्रस्तावित रक्‍कम रु. ३६७.०० कोटी रुपयांच्या एकूण २७ योजनांना उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या Yo टक्के 
रक्कम केंद्र शासनाच्या नॅशनल क्लीन एनर्जी फंड (NCEF) मधून अनुदान स्वरूपात, २० टक्के रक्‍कम 
महापारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधीतून उभारण्यास आणि ४० टक्के रक्कम के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन 
डेव्हलपमेंट बँक (KEW) कडून कर्ज स्वरूपाने महापारेषण कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन डेव्हलपमेंट बँक (KEW) 
कडून मिळणारी कर्जाच्या रक्‍्कमेपैकी केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झालेला 
रु. 23.4930 कोटी इतका निधी उपरोक्त दिनांक 22.90.2020 च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत पारेषण कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तद्नंतर आता के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन 
डेव्हलपमेंट बँक (KFW) कडून मिळणारी कर्जाच्या रक्‍्कमेपैकी केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनाच्या 
एकत्रित निधीत जमा झालेला रु. १५.३८५ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनीला उपलब्ध करून देण्यासाठी रक्‍कम मार्च, २०२१ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. मार्च, २०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये खर्चाचे पुरक विवरणपत्र विधान 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/ऊर्जा-७. 


मंडळास सादर करण्यात आले. दिनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपणाऱ्या वित्तिय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये 
समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते 
महाराष्ट्र पुरवणी विनियोजन विधेयक, २०२१ (सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २) म्हणून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग -४, दिनांक १० मार्च, २०२१ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 
त्यानुषंगाने सदर शासन परिपत्रकातील सुचनानुसार अर्थसंकल्पिय रक्‍कम रु. १५.३८५ कोटी इतका निधी 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या विनंतीस अनुसरून, केंद्र शासनाच्या "ग्रीन एनर्जी 
कॉरिडॉर" कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याच्या अनुषंगाने जर्मन डेव्हलपमेंट बँक (KFW) कडून प्राप्त 
कर्जापैकी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झालेली रक्‍कम रू. १५,३८,५०,०००/- (रुपये पंधरा 
कोटी अडोतीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस वितरित 
करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार 
विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ( Chairman 
and Managing Director, Maharashtra State Electricity Transmission Company Ltd, Mumbai) 
यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 

४. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमातंर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता 
याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर 
करण्यात यावा. 
षु. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर 
कार्यक्रमातंर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च 
करण्यात येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधी खर्च करण्यापूर्वी संबंधित प्रकल्पांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात 
यावी. विहित कालावधीत निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता महापारेषणकडे पडून राहिल्यास 
त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय GASH, महापारेषण यांची राहील, याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल न चुकता सादर 
करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी हाताळणाऱ्या सहायक संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार 
पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात यावी. 

६. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने आवश्यक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 

७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-११, मुख्य लेखाशीर्ष - ६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, उप 
मुख्य लेखाशीर्ष -(००) गौण शीर्ष-२०५ पारेषण व वितरण, गट शीर्ष -(00), उप गट शीर्ष- (००) (०६) ग्रीन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/ऊर्जा-७. 


एनर्जी कॉरिडॉर प्रकल्पातंर्गत जर्मन डेव्हलपमेंट (KEW) बँकेकडून महाराष्ट्र विद्युत पारेषण कंपनीला कर्ज 
६८०१०७०९ (कार्यक्रम), ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

८. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रमातंर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
पारेषण कंपनीला निधी वितरीत करतांना वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२०प्र. क्र. 
०६/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२०/प्र. क्र. ६५/अर्थ- 
३, दिनांक ०४ मे, २०२० च्या परिशिष्टातील तपासणी प्रत्येक अटीची पूर्तता होत असून वित्त विभाग, 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७६/व्यय-१६, दिनांक १७.०३.२०२१ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१७४५४९९११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=% se" 
क 306: 5014159, 
serialNumber=6c39e2858 1 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1 
Ra jaram Dhahea. S 


Date: 2021.03.23 17:52:03 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि., प्रकाशगंगा, मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव ( रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


oe SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


